राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमांतर्गत 
PMTPT उपक्रम राबविण्यासाठी 
राज्यस्तरावर राज्य सल्लागार समिती (State 
Advisory Committee) तसेच गव्हर्निंग 
समिती गठीत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.राक्षदूस-२०२२/प्र.क्र.१४४/आरोग्य ५ 
जी.टी.रुग्णाळय आवार, कॉम्प्लेक्स बिल्डींग, 
१० मजला, नवीन मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
तारीख: ०७ जुले, २०२२ 


वाचा : 

१.केंद्र शासनाचे स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्रालय, पत्र H.D.O.L-98094/09/2029-1B 
दिनांक ७ जून २०२१ 

२. Guidelines for Programmatic management of TB preventive treatment in india 
2024 

३. आरोग्य सेवा, संचालनालय, पुणे यांचे कार्यालयीन टिप्पणी File No.28/30/2029-NVBDCP 
दि. २०.१२.२०२१ 

४. आरोग्य सेवा, संचालनालय, पुणे यांचे कार्यालयीन टिप्पणी File No.28/94/2022-NVBDCP 
दि. २८.०३.२०२२ 


प्रस्तावना : 


केंद्रशासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार AAS Echt प्लॅन सन २०२०- २०२५ प्रमाणे 
सन्‌ २०२५ पर्यंत भारत क्षयरोगमुक्‍त करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. यासाठी महत्वाचे 
उपक्रम राबविण्याची गरज आहे. त्याकरीता समाजातील सर्व क्षयरुग्ण शोधणे, क्षयरोगाचे लवकर 
निदान करुन, योग्य उपचार करणे महत्वाचे आहे. अतिसंवेदनशील लोकांमध्ये टीबीचा प्रादुर्भाव 
रोखण्यासाठी एल.टी.बी. आय. हा उपचारासाठीचा अत्यंत महत्वाचा भाग आहे. उपरोक्त नमूद 
संदर्भिय केंद्र शासनाच्या पत्रानुसार Latent TB Infection Management (LTBI) हा उपक्रम केंद्रीय 
क्षयरोग कक्षाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार महाराष्ट्र राज्यात राबविण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने 
केंद्रशासनामार्फत प्राप्त मार्गदर्शक सूचनानुसार राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमाअंतर्गत PMTPT 
उपक्रम राबविण्यासाठी राज्यस्तरावर राज्य UBM समिती (State Advisory Committee) गठीत 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 

तसेच भारत क्षयरोगमुक्‍त करणे हेतू वर्ल्ड बँक टीबी प्रकल्पांतर्गत केंद्रीय क्षयरोग कक्षामार्फत 
महाराष्ट्र राज्यात स्टेट टेक्निकल सपोर्ट युनिट प्राप्त झालेले आहे. केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार 
राज्य तांत्रिक सहाय्यक युनिट (स्टेट टेक्निकल सपोर्ट युनिट) ची प्रभावी अंमलबजावणी करणेकरिता 
राज्यस्तरावर गव्हर्निंग समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्र.राक्षदृस_२०२२/प्र.क्र.१४४/आरोग्य ५ 


शासन निर्णय- 


राज्यस्तरावर राज्य सल्लागार समिती (State Advisory Committee) स्थापन करणेकरिता 


Guidelines for Programmatic management of TB preventive treatment in India २०२१ 


मार्गदर्शक सूचना केंद्रशासनामार्फत प्राप्त झालेल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सूचनानुसार राष्ट्रीय 


क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमाअंतर्गत PMIPT उपक्रम राबविण्यासाठी राज्यस्तरावर अप्पर मुख्य 


सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सल्लागार समिती (State Advisory 


Committee) व गव्हर्निंग समिती गठीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


राष्ट्रीय क्षयरोग दुरिकरण कार्यक्रमाअंतर्गत राज्य सल्लागार समितीची (State Advisory 


Committee) रचना पुढील प्रमाणे - 


असोसिएशन(॥॥/) 


अ.क्र. समिती सदस्यांचा हुद्दा समितीचे पद 
मा. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग | अध्यक्ष 
२ मा.आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, | उपाध्यक्ष 
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 
३ संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे उपाध्यक्ष 
1 प्रकल्प संचालक, SACS/DACS सदस्य 
षु संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन सदस्य 
g राज्य क्षयरोग अधिकारी, पुणे सदस्य सचिव 
9 मुख्य done अधिकारी, एसटीडीसी, पुणे, | सदस्य 
नागपूर व मुंबई 
अध्यक्ष, स्टेट टास्क फोर्स (वैद्यकीय महाविद्यालय) । सदस्य 
जिल्हा / शाहर क्षयरोग अधिकारी (Rotation | सदस्य 
Basis-9) (Rotation Basis वर कार्यक्रमांतर्गत 
कार्यरत १ जिल्हा व १ Bex क्षयरोग अधिकारी 
यांना बोलवण्यात येईल) 
१० A. डॉ. विद्या नागर, विभाग प्रमुख General सदस्य 
medicine 
8. डॉ. प्रिती मेश्राम, विभाग प्रमुख, Pulmonay 
Medicine 
७. डॉ. ललीत संखे, विभाग प्रमुख, 
Community medicine जे जे वैद्यकीय 
महाविद्यालय, मुंबई 
११ a) डॉ. विकास ओसवाल, खाजगी वैद्यकीय | सदस्य 
व्यावसायिक 
0) ज्युपिटर हॉस्पीटल ठाणे मनपा यांचे 
प्रतिनिधी 
१२ 8) अध्यक्ष - इंडियन मेडिकल सदस्य 


शासन निर्णय क्र.राक्षदृस_२०२२/प्रक्र.१४४/आरोग्य ५ 


b) अध्यक्ष - इंडियन अकेंडमी ऑफ 
पिडियाट्रिक असोसिएडान (IAP) 

c) अध्यक्ष - असोसिएठान ऑफ फिजिझीअन 
ऑफ इंडिया (API) यांचे प्रतिनिधी 


१३ 


कम्यूनिटी मधील प्रतिनिधी (सरपंच, टीबी | सदस्य 
चॅम्पियन, महिला संघ इ.- Rotation Basis- १) 
बोलवण्यात आलेल्या जिल्हा/ठाहर यामधील १ 
गावातील प्रतिनिधी सरपंच, टीबी चॅम्पियन, 
महिला संघ यांचे प्रतिनिधी यांना बोलविण्यात 
येईल. 


१5 


तालुका वैद्यकोय अधिकारी - (Rotation Basis-9) | सदस्य 
(बोलवण्यात आलेल्या जिल्हा/हाहर यामधील 
कार्यरत तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांना 
बोलविण्यात येईल. 


१५ 


समुदाय आरोग्य अधिकारी (CHO) - Rotation | सदस्य 
Basis-9 (बोलावण्यात आलेल्या जिल्हा/शहर 
यामधील कार्यरत तालुका वैद्यकीय अधिकारी 
यांना बोलविण्यात येईल. 


१६ 


राज्य तांत्रिक सल्लागार, Axshya Plus Project, | सदस्य 
The UNION 


१७ 


सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, राक्षदूका, पुणे सदस्य 


AG 


Regional Team Lead जागतिक आरोग्य संस्था, | सदस्य 
राक्षदूका 


१९ 


राज्य जागतिक आरोग्य सल्लागार, महाराष्ट्र, पुणे सदस्य 


राज्य सल्लागार समितीची कार्यपध्दती - 


राज्यात निवडलेल्या सर्व जिल्हयात अक्षय प्लस उपक्रम सुरु झाल्यानंतर 
सुरुवातीला दरमहा आणि त्यानंतर प्रत्येक तिमाहीत बैठक आयोजित करणे. 
क्षयरोग प्रतिबंधात्मक उपचार (PMTPT) च्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनाची 
प्रभावी आणि जलद अंमलबजावणीसाठी आव्यक नियोजन करणे. 

राज्यात क्षयरोग प्रतिबंधात्मक उपचार (PMTPT) ची गुणात्मक अंमलबजावणी व 
सर्व आरोग्य वर्धणी केंद्र, तालुका, जिल्हास्तर विस्तार करण्यासाठी कृती 
आराखडा तयार करणे. 

कृती आराखडयात मनुष्यबळ प्रशिक्षण चाचणी, उपचारकेंद्र, डिजिटल उपकरणे, 
टिबी प्रतिबंध इंडिया ऑप, औषध पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, समुदाय समर्थन इ. 
गोष्टीचा विचार करावा. 

NHM /NTEP च्या मार्गदर्शक सुचना नुसार क्षयरोग प्रतिबंधात्मक उपचार 
उपक्रमबाबत प्रकल्प अंमळबजावणी आराखडयामध्ये अनुदान मागणी करणे. 


शासन निर्णय क्र.राक्षदृस_२०२२/प्र.क्र.१४४/आरोग्य ५ 


७ २2 साठी पात्र असलेल्या लाभार्थीची काळजी घेण्यासाठी आरोग्य संस्थाची 
नावे निश्चित करणे व जिल्हा/तालुका स्तरावर सर्व सेवाबाबत प्रशिक्षण आयोजित 
करणे. 

७ राज्यात क्षयरोगाचा प्रसार जास्त असलेली ठिकाणे निश्चित करणे. जसे की आरोग्य 
सेवा कर्मचारी, तुरुंग,खाणी, झोपडपटटया, आदिवासी, स्थलांतरीत मंजूर ई. त्या 
प्रमाणे जोखीम गटातील पात्र असलेल्या लोकाना प्राधान्य देणे. 

७ राज्यात क्षयरोग प्रतिबंधात्मक उपचार (PMTPT) धोरणे आणि मार्गदर्शक तत्वांचे 
पालन केले जात असल्याची खात्री करण्यासाठी क्षयरोग प्रतिबंधात्मक उपचार 
(PMTPT) अंमलबजावणी स्थितीचे आढावा घेणे आणि राबविताना येणा-या 
संबंधित अडचणी दूर करणे. 

७ PMTPT उपक्रमाशी संबंधित चाचणी, औषधे आणि साधन सामुग्री यांचा योग्य 
पुरवठा वेळोवेळी होईल याची दक्षता घ्यावी. 


बैठकीवरील करावयाचा खर्च- 

© कार्यक्रमाच्या सुधारणेकरिता गरजेनुसार समितीचे अध्यक्ष कार्यक्रमाशी संबंधित 
विशिष्ठ सदस्यांना बैठकीकरिता आमंत्रित करू Mea 

© कार्यक्रमाच्या आयोजित बैठकीचा खर्च हा सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण 
कार्यक्रमांतर्गत FRM Code 9&.9.2.2.98 supervision and Monitoring या 
लेखाशिर्षातंर्गत करण्यात येईल. 

«७ अशासकीय समिती सदस्यांना प्रवास भत्ता अनुज्ञेय राहील. सदरचा TA/DA खर्च हा 
NHM मार्गदर्शक सूचनानुसार सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत 
FRM Code १६.१.२.२.१४ supervision and Monitoring या लेखाशिर्षातंर्गत 
करण्यात येईल. 


त्याचप्रमाणे राज्य तांत्रिक सहाय्यक युनिट (स्टेट टेक्निकल सपोर्ट युनिट) ची प्रभावी 
अंमलबजावणी करणेकरिता राज्यस्तरावर अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचे 
अध्यक्षतेखालील गव्हर्निग समितीमध्ये खालील प्रमाणे सदस्य असतील - 


अ.क्र. गव्हर्निग समिती सदस्यांचा हुद्दा गव्हर्निग समितीचे पद 


१ मा. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग । अध्यक्ष 


२ | मा.आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, | सदस्य 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान 

३ सेंट्रल टिबी डिव्हीजन / एनटीएसयू चे प्रतिनिधी सदस्य 
संचालक, आरोग्य सेवा, पुणे सदस्य 

4 संचालक, वित्त विभाग, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, | सदस्य 
मुंबई यांचे प्रतिनिधी 

६ इतर पार्टनर व स्टेकहोल्डरचे प्रतिनिधी सचिव 


a) अध्यक्ष - इंडियन मेडिकल 
असोसिएडशन(॥॥/) 


शासन निर्णय क्र.राक्षदृस_२०२२/प्रक्र.१४४/आरोग्य ५ 


७) अध्यक्ष - इंडियन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक 
असोसिएडान (IAP) 

c) अध्यक्ष - स्टेट टास्क फोर्स (STF) 

d) राज्य सल्लागार-युनियन 

e) संचालक, PATH 


७  । राज्य क्षयरोग अधिकारी, पुणे 


सदस्य सचिव 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०७०७११२३२८७६१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Tanaji 
Dhondiram 
Saravane 


Digitally signed by Tanaji Dnondiram 
Saravane 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Revenue And Forest Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d2468c3c73dea535f5c36d6896860fd 
3419597af89877af8e084888bd31c4fab, 
cn=Tanaji Dhondiram Saravane 

Date: 2022.07.07 14:56:33 +05'30' 


(तानाजी सरावणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


AD 


3 


मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


०८ 


o~ 


4 


(२ GS टी) 


संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई व पुणे. 


) 

) 

) 

) 

) मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 

) 

) 

) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


vo 


१०) राज्य क्षयरोग अधिकारी, पुणे. 


मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


११) सहसंचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, (कुष्ठरोग व क्षयरोग) पुणे 


१३)अध्यक्ष, स्टेट टास्क फोर्स (वैद्यकीय महाविद्यालय) 
१४) निवड नस्ती (आरोग्य-५) 


) 
) 
१२) मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, एसटीडीसी, पुणे, नागपूर व मुंबई. 
) 
) 


